डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ व्या जयंती 
वर्षानिमित्त पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी, या 
संस्थेच्या सिध्दार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र आणि विधी 
महाविद्यालय (आनंदभवन), मुंबई या इमारतीच्या 
डागडूजीकरीता निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत. 
शुध्दीपत्रक.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: सान्यावि-२०१९/प्र.क्र.१४७/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१. 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०१९/ प्र.क्र.१४७/ 
बांधकामे,दि.१०.०८.२०२०. 
२) लेखाधिकारी, प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण,मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.मुवि/प्रासठक/डी८२३ अनुदाने/२०२०-२१/९११, दि. २८.३.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ च्या परिच्छेद क्र.३ मध्ये “या करीता आयुक्त, 
समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत असून त्यांनी या कामासाठीचा निधी आहरित करून तो विहित कार्यपध्दतीनुसार कार्यकारी 
अभियंता इलाखा शहर,मुंबई यांना वितरीत करावा.” 
याऐवजी 
येथे “ या करीता सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, मुंबई हहर यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, मुंबई विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून त्यांनी या कामासाठीचा निधी आहरीत करून तो कार्यकारी 
अभियंता , इलाखा Bex, मुंबई व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण,मुंबई शहर यांच्या संयुक्‍त 
खात्यात जमा करून विहित कार्यपध्दतीनुसार खर्च करावा. ” असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३०१६४९१७४१२२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Kondaji : ee 
Ahire ० कका ह 
(अ. कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सान्यावि-२०१९/प्र.क्र.१४७/बांधकामे 


३. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
४. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे. 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (प्रा) विभाग, Asa रोड, मुंबई. 
६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,मुंबई. 
७. कोषागार अधिकारी, अपर कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर,नवी मुंबई 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम इलाखा शहर बांधकाम विभाग, ओल्ड कस्टम 
हाऊस, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/ नागपूर. 
१०.प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,मुंबई. 
११.सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, मुंबई शहर 
१२.अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्वी मुंबई उपनगर 
१३.अध्यक्ष, पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी,३४८, आनंदभवन, दादाभाई नौरोजी रोड,फोर्ट 
मुंबई 
१४. निवडनस्ती / बांधकामे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


